कृषि विभागातील “शेतकरी मासिक योजना” तसेच 
“कृषि विषयक माहिती पथक योजना” या योजनांमधील 
अस्थायी पदांना दि. ०१.०९.२०२४ ते दि. २८.०२.२०२५ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अे, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. संकीर्ण- २०२०/ प्र.क्र.३८/३-अ, दि. ०७.०३.२०२४ 

२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ-११११/साप्र/०७४४/२०२४-२५/प्रक्र-८/आस्था-५ 
(निप)/१९६३०, दि. ०१.०८.२०२४ 

३. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र. कृआ-११११/साप्र/०७३५/२०२४-२५/प्रक्र-७/आस्था-५ 
(निपो/१९६४२, दि. ०१.०८.२०२४ 

४. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०६.०९.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


“शेतकरी मासिक योजना” व “कृषि विषयक माहिती पथक योजना” या योजनांतर्गत 
अस्थायी पदे (सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त असलेली पदे वगळून) सन २०२४-२५ मध्ये 
दिनांक 09.03.2028 ते दि.३१.०८.२०२४ या कालावधीकरिता चाळू ठेवण्यास उपरोक्‍त क्र.१ 
येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


२. सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, 
यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात 
करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि. ०१.०९.२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार उपरोक्त संदर्भ क्रं. ४ येथील वित्त विभागाच्या 
दि. ०६.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना देण्यात 
आलेले आहेत. 


३. वित्त विभागाच्या दि. ०६.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील निदेशांच्या अनुषंगाने, 
प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील व कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेवून 
सुधारित आकृतिबंध निश्चित करुन त्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याची कार्यवाही 
कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे निदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने “शेतकरी मासिक 
योजना” व “कृषि विषयक माहिती पथक योजना” या योजनांतर्गत या शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” आणि “ब” मध्ये नमूद अस्थायी पदांना दि. ०१.०९.२०२४ ते 
दि. २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अ, 


शासन निर्णय :- 


१. “शेतकरी मासिक योजना” त्याच प्रमाणे “कृषिविषयक माहिती पथक योजना” या योजनांतील 
या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” आणि “ब” मध्ये दर्शविळेली अनुक्रमे ९व 
७ अस्थायी पदे दि. ०१.०९.२०२४ ते दि. २८.०२.२०२५ या कालावधीकरिता चालू ठेवण्यास या 
आदेशान्वये शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०६.०९.२०२४ 
अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन 
हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०९२३१७३३१६५१०१ असा आहे. प्रस्तुत 
शासननिर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VAISHALI MACHHINDRANATH TAMBE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS EMPLOYMENT 


VA | ५ HA LI ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=ce862bc12a39f094e38dc969 1e1 d04c1 2e5cc8b1ddea3d03700694e 
tra, 


1ad263f24, postalCode=400032, st=Maharas| 
MACH H | N D RA N ATH TAM BE serialNumber=02E25842A08719567DDC16BDB791D43B3C5030184A8ECDO 
D932C260D604F3BA8, cn=VAISHAL| MACHHINDRANATH TAMBE 
ate: 2024.09.23 17:35:14 +05'30' 


(वैशाली तांबे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
3. उप सचिव (3-3), यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. उपसचिव (अर्थसंकल्प),यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. सर्व विभागीय (महसूल) आयुक्‍त 
६. कृषि संचालक (सर्व) 
७. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
८. मुख्य सांख्यिकी, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
. कृषि सहसंचालक (आस्थापना-५), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
१०. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, शासकीय वसाहत, 
चेतना कालेज समोर, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
१२. सचिव, केंद्र शासन, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ 
१३. अर्थ व सांख्यिकी सल्लागार, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ 
१४. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई 
१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
पुणे/ठाणे/नाशिक/लातूर/कोल्हापूर/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अ, 


१८. 
. वित्त विभाग (व्यय-१), (अर्थसंकल्प-१३), (वि.सु.-१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. कक्ष अधिकारी (94-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. कक्ष अधिकारी (96-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. निवड नस्ती (३-ओ). 


नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अ, 


विवरणपत्र "अ 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्रमांक- संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अे, 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२४ चे सहपत्र 
शेतकरी मासिक योजना 


वेतनश्रेणी कार्यालय | मुदतवाढ | seid 
देण्यात 
आलेल्या 
अस्थायी 
पदांची 


मूळ वेतन | IST सातव्या वेतन 
आयोगानुसार 
सुधारित मॅट्रिक स्तर 


fee! 


३४८०० ११२४०० महाराष्ट्र (१०९) विस्तार व 


२०२०० (१०९) (०१) (०२) 
३ लघुलेखक ९३००- ४३०० | 85-१५: ४१८००- शेतकरी मासिक, 
X अधिक्षक ९३००- ४३०० | 5-१४: ३८६००- 
षु वरिष्ठ लिपिक/ ५२००- २४०० । 8-८:२५५००-८११०० 
| कल्ले ee 
& लिपिक, गट क ५२००- १२०० | 5-६: १९९००-६३२०० 
ee ee 
o | Bros ४४४०- १३०० | 5-१: १५०००-४७६०० 
दिव कडी १ 
= 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अ, 


विवरणपत्र “ब” 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्रमांक-संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अे, 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२४ चे सहपत्र 
कृषि विषयक माहिती पथक योजनेतील पदांचे विवरणपत्र 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी कार्यालय | मुदतवाढ लेखाशीर्ष 
देण्यात 
आलेल्या 


मूळ वेतन | ग्रेंडपे | सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित 
मॅट्रिक स्तर 
रे ० ७७, 


ae "| ५ विळा अह 


कृषि पर्यवेक्षक ९३००- ४२०० 5-१३: मागणी क्र-डी-३, 
३४८०० ३५४००-११२४०० आयुक्‍तालय, २४०१- 
महाराष्ट्र पीकसंवर्धन, 
१०९ विस्तार व 
लघुलेखक (निम्न श्रेणी) ४३०० 5-१५: प्रशिक्षण, १०९ 


४१८००-१३२३०० (०१) (०१ कृषि 
वरिष्ठ लिपिक २४०० 5-८: विषयक माहिती 


२५५००-८११०० 


४ | लिपिक, गटक ५२००- १९०० 5-६: 
२०२०० २५५००-८११०० 
६ | वाहनचालक ५२००- १९०० 8-६: 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


